कोल्हापूर येथील शाहू मिलच्या जमिनीवर 

राजर्षि शाहु महाराजांचे स्मारक उभारण्यासाठी 
पालकमंत्री,जिल्हा कोल्हापूर यांच्या अध्यक्षतेखाली 
समिती पुर्नगठित करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः स्मारक ३११२/प्र.क्र.४४४ /२९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 
दिनांक: 30 जुन, २०२१ 


संदर्भ : 9) शासन निर्णय क्र. स्मारक ३११२/प्र.क्र.३४४/२०१२/२९, दिनांक १२ मार्च,२०१३. 
२) शासन निर्णय क्र. स्मारक ३११२/प्र.क्र.४४४/२०१२/२९, दिनांक २४ सप्टेंबर,,२०२१ 
3) मा.राज्यमंत्री,गृह (शहरे), गृहनिर्माण,परिवहन, माहिती तंत्रज्ञान, संसदीय कार्य, माजी 
सैनिक कल्याण यांचे दिनांक १८ मार्च,२०२१ चे पत्र 
प्रस्तावना:- 


कोल्हापूर येथील शाहू मिलच्या जमिनीवर राजर्षि शाहु महाराज यांचे स्मारक उभारण्यासंदर्भात 
दि.११/१२/२०१२ रोजी मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाळी नागपूर येथील बैठकीत घेण्यात आलेल्या 
निर्णयानुसार मा. न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून कोल्हापूर येथील शाहु मिलच्या जमिनीवर राजर्षि शाहु 
महाराज यांचे भव्य स्मारक उभारण्यास तत्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने कोल्हापूर येथील शाहू 
मिलच्या जागेवर राजर्षि शाहू महाराजांचे आंतरराष्ट्रीयदर्जाचे स्मारक उभारण्याच्या अनुषंगाने संदर्भाधीन क्र. १ च्या 
शासन निर्णयान्वये कोल्हापूर जिल्हा पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली होती. सदर 
समितीची मुदत संपल्याने सदर समितीचे पुनर्गठन संदर्भाधीन क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आले आहे. 
मा.राज्यमंत्री,गृह (शहरे), तथा पालकमंत्री, कोल्हापूर यांनी संदर्भाधीन क्र. २ अन्वये पुर्नगठीत केलेली समिती कायम 
ठेऊन त्यामध्ये सामाजिक न्याय विभाग व विमुक्‍त जाती व भटक्या जमाती विभागाच्या प्रधान सचिव/सचिव यांचा 
सदस्य म्हणून समावेश करण्यात यावा, अशी विनंती मा.मुख्यमंत्री महोदयांना पाठविलेले संदर्भाधीन क्र.३ वरील 
पत्रान्वये केळी आहे. त्यानुषंगाने सदर समितीमध्ये सामाजिक न्याय विभाग व विमुक्‍त जाती व भटक्या जमातीचे काम 
इतर मागासवर्ग व बहुजन कल्याण विभागाकडून हाताळले जात असल्याने सदर विभागाच्या प्रधान सचिव/सचिव 
यांना सदस्य म्हणून समाविष्ट करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यास अनुसरुन खालीलप्रमाणे सुधारित 
आदेश निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय: 
कोल्हापूर येथील शाहु मिलच्या जमिनीवर राजर्षि शाहु महाराजांचे भव्य स्मारक उभारण्यासाठी 
पालकमंत्री जिल्हा-कोल्हापूर यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची सुधारित रचना पूढीलप्रमाणे आहे :- 


अ.क्र नांव पद 
ae श्री सतेज पाटील, मा.राज्यमंत्री तथा पालकमंत्री, जिल्हा - कोल्हापूर अध्यक्ष 
2. श्री हसन मुश्रीफ, मा. मंत्री सदस्य 
३. श्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर, मा. राज्यमंत्री सदस्य 
४. श्री प्रकारा आबिटकर, मा. विधानसभा सदस्य सदस्य 
ष्‌. श्री चंद्रकांत जाधव, मा.विधानसभा सदस्य सदस्य 
ह; अध्यक्ष, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर सदस्य 
महापौर, कोल्हापूर महानगरपालिका, कोल्हापूर सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः स्मारक ३११२/प्र.क्र.४४४ /२९ 


८. अपर मुख्य सचिव/प्र.सचिव/सचिव पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग , सदस्य 
मंत्रालय ,मुंबई 

g. पर मुख्य सचिव/प्र.सचिव/सचिव, (वित्तोवित्त विभाग ,मंत्रालय ,मुंबई सदस्य 

श्या ०. अपर मुख्य सचिव/प्र.सचिव/सचिव (वस्त्रोद्योग,सहकार व वस्त्रोद्योग सदस्य 
विभाग ,मंत्रालय ,मुंबई 

ia a) अपर मुख्य सचिव/प्र.सचिव/सचिव (नवि-२),नगर विकास सदस्य 
विभाग,मंत्रालय ,मुंबई 

१२. अपर मुख्य सचिव/प्र.सचिव/सचिव, सामाजिक न्याय विभाग, श्या 
मंत्रालय ,मुंबई 

१३. अपर मुख्य सचिव/प्र.सचिव/सचिव, इतर मागासवर्ग व बहुजन | 
कल्याण विभाग, मंत्रालय ,मुंबई 

१४. जिल्हाधिकारी ,कोल्हापूर सदस्य 

१५. आयुक्त,कोल्हापूर महानगरपालिका ,कोल्हापूर सदस्य 

१६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद ,कोल्हापूर सदस्य 

१७. अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम विभाग ,कोल्हापूर सदस्य 

गृह; उप संचालक (नगर विकास) कोल्हापूर सदस्य 

वट. उप सचिव,सामान्य प्रशासन विभाग ,मंत्रालय, मुंबई. सदस्य सचिव 


सदरहू समितीची कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे राहील:- 


१, 


& 


es 


समितीने कोल्हापूर येथील शाहु मिलच्या संपूर्ण जागेचे नियोजन करुन शहराच्या दृष्टीने अभिप्रेत 
असलेल्या व शाहु महाराजांनी मांडलेल्या वेगवेगळया योजना तयार करुन स्मारक उभारण्याच्या 
अनुषंगाने अंतिम निर्णयघ्यावा. 


. सदर स्मारक कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या माध्यमातून उभारण्याची कार्यवाही करावी. 


, समितीने स्मारकाचे स्वरुप, संकल्पना व स्मारकाचे आराखडे व अंदाजपत्रके आणि बांधकामे तसेच 


त्या अनुषंगाने बाबी संदर्भात शासनास शिफारस करुन त्याबाबतचा अहवाल झासन निर्णयाच्या 
दिनांकापासून सहा महिन्याच्या आत सादर करावा. 


. सहकार व वतस्त्रोचयोग विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील वस्त्रोदयोग महामंडळाच्या 


अखत्यारितील शाहु मिलची जमीन नगर विकास विभागास हस्तांतरित करण्याच्या अनुषंगाने 
उपस्थित होणा-या बाबींवर निर्णय घेणे. 


. शासन निर्णय सा.प्र.वि, दिनांक २१ ऑगस्ट,२०१३ नुसार स्मारक उभारणे व त्याकरिता निधी 


उभारण्याची कार्यवाही नगर विकास विभागाने करावी. 


. समितीचा कार्यकाल समिती गठनापासून १ वर्षाचा राहील. 


. समितीस आवश्यक वाटल्यास इतिहास तज्ञांची नियुक्‍ती करता येईल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्मारक ३११२/प्र.क्र.४४४ /२९ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७०११६११३७६५०७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Shivdas 
Mahadeo Dhule 22s: 
( BT. A. धुळे) 
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 


प्रति, 
मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन मलबार हिल, मुंबई. 
मा. मुख्यमंत्र्याचे प्र. सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. उप मुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
श्री सतेज पाटील, मा.राज्यमंत्री तथा पालकमंत्री, जिल्हा - कोल्हापूर यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 
श्री हसन मुश्रीफ, मा.मंत्री, यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 
श्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर, मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 
श्री प्रकाश आबिटकर, मा. विधानसभा सदस्य 
श्री चंद्रकांत जाधव, मा.विधानसभा सदस्य 
अ.मु.स./प्र.स./सचिव,महसूल व वन विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
अ.मु.स/प्र.स./सचिव,पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय ,मुंबई 
अ.मु.स./प्र.स./सचिव (वित्त),वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
अ.मु.स./प्र.स./सचिव (PAI) सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
अ.मु.स./प्र.स./सचिव (नवि-२) नगर विकास विभाग, मंत्रालय ,मुंबई 
अ. मु. स./प्र.स./सचिव, सामाजिक न्याय विभाग,मंत्रालय ,मुंबई 
अ. मु. स./प्र.स./सचिव, विमुक्‍त जाती व भटक्या जमाती विभाग,मंत्रालय ,मुंबई 
जिल्हाधिकारी,कोल्हापूर 
आयुक्त, कोल्हापूर महानगरपालिका, कोल्हापूर 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर 
अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोल्हापूर 
उपसंचालक, (नगर विकास) कोल्हापूर 
उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
निवडनस्ती कार्या.२९, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


